RNI No. MAHBIL /2009/35530 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार 


वर्ष ९, अंक १७(२)] शुक्रवार, एप्रिल २८, २०२३/वैशाख ८, शके १९४५ [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक २५ 
प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश a केलेले विनियम. 


अनुक्रमणिका 


सन २०२३ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १.-महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद बज पंचायत पृष्ठे 
समिती अधिनियम, १९६१ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश. १-५ 


ग्रामविकास विभाग 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मुंबई Yoo ००१, दिनांक २८ एप्रिल २०२३. 
MAHARASHTRA ORDINANCE No. I OF 2023. 
AN ORDINANCE 


FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA VILLAGE 
PANCHAYATS ACT AND THE MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS 


AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 
सन 2023 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश. 


ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ; 


१९५९ चा ३. आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा 
१९६२ चा परिषद ब पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी 


महा. ५. तात्काळ कार्यबाही करणे जीमुळे आबश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ; 
(१) 


भाग चार--२५-१ 


डे महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २८, २०२३/वैशाख ८, शके १९४५ 


त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा बापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :-- 


प्रकरण एक 
प्रारंभिक. 
wet नाव a १. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ब पंचायत समिती 
प्रारंभ. (सुधारणा) अध्यादेश, २०२३, असे म्हणाबे. 
(२) तो तात्काळ अंमलात येईल. 
प्रकरण दोन 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाची सुधारणा. 


सन १९५९ चा २. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (यात यापुढे या प्रकरणात ज्याचा निर्देश “महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम” 


अधिनियम क्रमांक असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम १०-१क मध्ये, विद्यमान परंतुकांऐबजी, पुढील was दाखल करण्यात 
३ याच्या कलम अतनल. 


१०-श्क ची 
सुधारणा. “ परंतु, राज्य निबडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार, सार्वत्रिक किंबा 
पोट-निवडणुकांकरिता नामनिर्देशपत्र दाखल करण्याचा शेवटचा दिनांक हा, ३१ डिसेंबर २०२३ किंबा त्यापूर्बीचा 
असेल त्याबाबतीत, जिने नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकापूर्बी, आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या 
पडताळणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेला असेल, परंतु, जिला नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या 
दिनांकास वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नसेल अशी व्यक्‍ती, नामनिर्देशनपत्रासोबत,-- 
(एक) वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तिने पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्य 
प्रत किंबा पडताळणी समितीकडे तिने असा अर्ज केला असल्याबद्दलचा अन्य कोणताही पुराबा ; आणि 
(दोन) ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, 
पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र ती सादर करील, याबद्दलचे हमीपत्र, 
सादर करील : 
परंतु आणखी असे कौ, अशा व्यक्‍तीने, ती निबडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून 
बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास, तिची निवड भूतलक्षी 
प्रभाबाने रद्द झाली असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती, सदस्य म्हणून राहण्यास ay ठरेल. ”. 
सन १९५९ चा ३. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ३०-शंक मध्ये, विद्यमान परंतुकांऐबजी, पुढील परंतुके 
अधिनियम क्रमांक दाखल करण्यात येतील :-- 
३ याच्या कलम जाहीर 
३०-श्क ची “परंतु, राज्य निबडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार, सरपंच पदाच्या 
सुधारणा. 


निवडणुकीकरिता नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याचा शेवटचा दिनांक हा, ३१ डिसेंबर २०२३ किंबा त्यापूर्वीचा 
असेल त्याबाबतीत, जिने नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकापूर्बी, आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या 
पडताळणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेला असेल, परंतु, जिला नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या 
दिनांकास वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नसेल अशी व्यक्‍ती, नामनिर्देशनपत्रासोबत,-- 


(एक) वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तिने पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्य 
प्रत किंवा पडताळणी समितीकडे तिने असा अर्ज केला असल्याबद्दलचा अन्य कोणताही पुरावा; आणि 


(दोन) ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, 
पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र ती सादर करील, याबद्दलचे हमीपत्र, 


सादर करील : 


१९५९ चा ३. 


१९६२ चा v. 


AERTS शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २८, २०२३/वैशाख ८, शके १९४५ 


परंतु आणखी असे को, अशा व्यक्‍तीने, निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा 
महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास, तिची निवड भूतलक्षी 
प्रभाबाने रद्द झाली असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती, सरपंच म्हणून राहण्यास axe ठरेल. ”. 


प्रकरण तीन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ब पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याची सुधारणा. 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ब पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (यात यापुढे या प्रकरणात ज्याचा निर्देश 


महा. ५. “महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ब पंचायत समिती अधिनियम” असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम १२क मध्ये, 
विद्यमान परंतुकांऐबजी, पुढील परंतुके दाखल करण्यात येतील :-- 


“परंतु, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निबडणूक कार्यक्रमानुसार, सार्वत्रिक किंबा पोट- 


निवडणुकांकरिता नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याचा शेवटचा दिनांक हा, ३१ डिसेंबर २०२३ किंबा त्यापूर्वीचा 
असेल, त्याबाबतीत, जिने नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकापू्वी, आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या 
पडताळणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेला असेल, परंतु, जिला नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या 
दिनांकास वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नसेल अशी व्यक्‍ती, नामनिर्देशनपत्रासोबत,-- 


&, 


(एक) वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तिने पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्य 
प्रत किंबा पडताळणी समितीकडे तिने असा अर्ज केला असल्याबद्दलचा अन्य कोणताही पुराबा ; 
आणि 


(दोन) ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, 
पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र ती सादर करील, याबद्दलचे हमीपत्र, 


सादर करील : 


परंतु आणखी असे कौ, अशा व्यक्‍तीने, ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून 
बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास, तिची निवड भूतलक्षी 
प्रभाबाने रद्द झाली असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती, परिषद सदस्य म्हणून राहण्यास PRE ठरेल. ”. 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ब पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम ४२ च्या पोट-कलम (६क) मध्ये, 


विद्यमान परंतुकांऐबजी, पुढील परंतुके दाखल करण्यात येतील :-- 


“परंतु, जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार, अध्यक्ष पदाच्या निबडणुकीसाठी नामनिर्देशनपत्र 


दाखल करण्याचा शेबटचा दिनांक हा, ३१ डिसेंबर २०२३ किंबा त्यापूर्बीचा असेल त्याबाबतीत, जिने नामनिर्देशनपत्र 
दाखल करण्याच्या दिनांकापूर्बी, आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज 
केलेला असेल, परंतु, जिला नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकास वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नसेल 
अशी व्यक्‍ती, नामनिर्देशनपत्रासोबत,-- 


(एक) बैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तिने पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्य 
प्रत किंबा पडताळणी समितीकडे तिने असा अर्ज केला असल्याबद्दलचा अन्य कोणताही पुराबा ; 
आणि 


(दोन) ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, 
पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र ती सादर करील, याबद्दलचे हमीपत्र, 
सादर करील : 


परंतु आणखी असे कौ, अशा व्यक्‍तीने, ती निबडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून 
बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास, तिची निवड भूतलक्षी 
प्रभाबाने रद्द झाली असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती, अध्यक्ष म्हणून राहण्यास ae ठरेल. ”. 


भाग चार--२५-२ 


सन १९६२ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ५ याच्या 
कलम १रक ची 
सुधारणा. 


सन १९६२ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ५ याच्या 
कलम ४२ ची 
सुधारणा. 


w AERTS शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २८, २०२३/वैशाख ८, शके १९४५ 


सन १९६२ चा ६. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ब पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम ६७ च्या पोट-कलम (७-क) मध्ये, 
महाराष्ट्र अधिनियम द्िद्यमान परंतुकांऐबजी, पुढील परंतुके दाखल करण्यात येतील :-- 
क्रमांक ५ याच्या 
कलम ६७ ची “परंतु, जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार, सभापती पदाच्या निबडणुकीसाठी नामनिर्देशनपत्र 
MT दाखल करण्याचा शेवटचा दिनांक हा, ३९ डिसेंबर २०२३ किंबा aia असेल त्याबाबतीत, जिने नामनिर्देशनपत्र 


दाखल करण्याच्या दिनांकापूर्बी, आपल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज 
केलेला असेल, परंतु, जिला नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकास वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नसेल 
अशी व्यक्‍ती, नामनिर्देशनपत्रासोबत,-- 
(एक) वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तिने पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्य 
प्रत किंबा पडताळणी समितीकडे तिने असा अर्ज केला असल्याबद्दलचा अन्य कोणताही पुरावा ; 
आणि 


(दोन) ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, 
पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र ती सादर करील, याबद्दलचे हमीपत्र, 


सादर करील : 
परंतु आणखी असे कौ, अशा व्यक्‍तीने, ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून 


बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्यास, तिची निवड भूतलक्षी 
प्रभाबाने रद्द झाली असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती, सभापती म्हणून राहण्यास Tae ठरेल. ”. 


AERTS शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २८, २०२३/वैशाख ८, शके १९४५ q 


निवेदन 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९५९ चा ३) याच्या कलम १०-श९क ब ३०-श्क आणि महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषद ब पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. ५) याच्या कलम १९क, ४२ ब ६७ यांमध्ये अशी 
तरतूद आहे की, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंबा यथास्थिति, नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्याकरिता राखीव 
असलेल्या जागेबर निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेली प्रत्येक व्यक्‍ती, नामनिर्देशन पत्रासोबत महाराष्ट्र 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, feet जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग ब विशेष मागास प्रवर्ग 
(जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे ब त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० (२००१ चा महा. २३) (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ जातीचे प्रमाणपत्र अधिनियम ” असा केलेला आहे) याच्या तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याने 
दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करील. 


२. जात पडताळणी समित्यांवर, जात प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीच्या कामाचा अतिभार आहे. काही 
ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा ब पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका तसेच पोटनिबडणुका नजीकच्या 
काळात घेण्याचे प्रस्तावित आहे. बर उल्लेखिलेल्या निबडणुका लढविण्यास इच्छुक असणाऱ्या उमेदवारांना 
अशा निबडणुकांकरिता नामनिर्देशनपत्रे भरण्यापूर्बी कमी कालावधीत जातीचे प्रमाणपत्र अधिनियमाच्या ब 
त्याखाली तयार केलेल्या नियमांच्या तरतुदींनुसार, जात पडताळणी समित्यांकडून जात वैधता प्रमाणपत्रे 
मिळवताना अडचणींना सामोरे जाबे लागत आहे. 


३. म्हणून, अशा निवडणुकांचे उमेदवार, जात पडताळणी समितीकडून, केवळ जात वैधता प्रमाणपत्र 
वेळेत न मिळाल्याने, राखीब जागांवर अशा निवडणुका लढविण्याच्या संधीपासून बोचत राहणार नाहीत, याची 
सुनिश्‍चिती करणे आवश्यक qed. म्हणून, राखीब जागांबर निबडणूक लढविण्याची इच्छा असलेल्या आणि 
जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी जात पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेल्या व्यक्‍तींना, त्या निवडून 
आल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या कालावधीच्या आत, जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुभा 
देण्याच्या दृष्टीने, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाची कलमे १०-श्क ब ३०-श्क आणि महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषद ब पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याची कलमे १९क, ४२ ब ६७ यांमध्ये सुधारणा करणे इष्ट 
aed. 


४. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्राच्या 
राज्यपालांनी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ब पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ 
यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी तात्काळ कार्यबाही करणे जीमुळे आबश्यक व्हाबे अशी परिस्थिती अस्तित्वात 
असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे. 


मुंबई, रमेश बैस, 
दिनांक २८ एप्रिल २०२३. महाराष्ट्राचे राज्यपाल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


राजेश कुमार, 
शासनाचे अपर मुख्य सचिब. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAT 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


